नागपूर येथील दोन अतिरिक्‍त मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरणे व १२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.9७९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन अधिसूचना क्र. एमसीटी-०८०५/सीआर-१५४/परि-५, दिनांक १८.११.२००५. 
) शा. नि., गृह विभाग क्र.एमसीटी-०२०५/२५५/प्र.क्र.४०/परि.-५, दिनांक २३.११.२००५. 
३) शा.नि.क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५, दिनांक १४.०३.२०२३. 
) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. जा.क्र.४०४/२०२३, दिनांक ०७.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
शुध्दीपत्रक दिनांक ०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना : वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागपूर जिल्ह्यासाठी अतिरिक्‍त दोन मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरणे दोन वर्षाकरिता स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर न्यायाधिकरणांकरिता संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये २ अतिरिक्त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे व १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १२ पदांची मुदतवाढ दिनांक ३१.०.२०२३ रोजी संपुष्टात 
आली असल्याने तसेच संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ०७.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर यांनी २ अतिरिक्‍त न्यायाधिकरणांना व त्यातील एकूण 
१२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असल्याने उक्त पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- नागपूर येथे स्थापन करण्यात आलेली दोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे व 
त्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढण्याच्या तसेच 
निकाली काढलेल्या दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येक तीन महिन्यानंतर शासनास सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदाचे नांव पद | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्र. व दिनांक 
संख्या 
he सदस्य २  ।शा.नि. गृह विभाग क्र.एमसीटी ०२०५/२५५/ 
प्र.क्र.४०/परि-५, दि. २३.११.२००५ 
२. | उच्च श्रेणी २ वरीलप्रमाणे. 
लघुलेखक 
३. | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.9७९/परिवहन-५ 


४. | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 

५. | हवालदार २ वरीलप्रमाणे. 

६. | rors २ वरीलप्रमाणे. 
एकूण पदे १२ 


२. उपरोक्त प्रयोजनावरील खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर, (00), ८००-इतर खर्च, (००) (०१)- 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ ०१२५)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
दि. ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२५१६३६०२७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, अय अनि ताचे 
न q MADKAR PRATAP sizes 


5.4.20=691 baScde50beSad4d70b5410e666a3f513b4fd3934f022 
7b3aab4tf49ee9941, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


AM PA T RA serialNumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243DE73 
‘AGA2F 1 SAOAE75 1006929371, cn=MADKAR PRATAP SAMPATRAO 
Date: 2023.09.25 16:38:52 +05'30' 


( Wald ATSHX ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा विभाग प्रमुख, मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर. 
३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील साईड), मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६. वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 
७. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती/ परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


